कळला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील 
शासकीय कला महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक 
या date सातव्या वेतन आयोगानुसार 
सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. एडीआर - २०१९/प्र.क्र.१२४/तांशि ६, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा : - 9) वित्त विभाग शासन निर्णय वेपुर-२०१८/प्र.क्र. ४४/सेवा-९, 

दिनांक १ जानेवारी, २०१९ 

२) वित्त विभाग अधिसूचना क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र. १/सेवा-९, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ 

३) वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, 
दिनांक २० फेब्रुवारी,२०१९ 

४) वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा -९ दिनांक ३० मे,२०१९ 

५) संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. डिओओ- २०१९ 
/तीन/०४०६, दिनांक ५ मार्च, २०१९. 

६) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१ 
दिनांक ८ मार्च,२०१९. 

७) समक्रमांकाचा दिनांक १८ सप्टेंबर,२०१९ चा झासन निर्णय. 

प्रस्तावना : 


कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय कला महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक या पदाला 
सातव्या वेतन आयोगानुसार , Academic Levl 12 (79800-211500) with rationalized entry pay of 
Rs.79800/- (UGC)” ही सुधारित वेतन संरचना दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून लागू करण्यास संदर्भीय 
दिनांक १८ सप्टेंबर,२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच, सुधारित वेतन संरचनेतील 
वेतननिश्चिती संदर्भाधीन क्रमांक २ येथे नमूद शासन अधिसूचना दिनांक ३० जानेवारी,२०१९ आणि संदर्भाधीन 
क्रमांक ३ येथे नमूद शासन परिपत्रक दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ आणि त्यानुषंगाने निर्गमित केलेल्या 
आदेझांनुसार करण्याबाबत सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. 


०२. वरीलप्रमाणे शासकीय कला महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक या पदाची वेतननिश्चिती करण्यासाठी सदर 
पदाकरिता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ६ येथील दिनांक ८ मार्च,२०१९ च्या शासन निर्णयाचे 
परिशिष्ट क्र.१ येथील रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन ८००० साठी नमूद पे मेंट्रीक्स स्तराच्या धर्तीवर “पे 
मेट्रीक्स स्तर” मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला 
आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एडीआर - २०१९/प्र.क्र.१२४/तांशि ६ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
संदर्भ क्रमांक ७ येथील दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१९ चा शासन निर्णयाचे परिशिष्ट पुढीलप्रमाणे वाचावे. 
Pay Matrix 
Pay Band (Rs. ) 15600-39100 
Grade Pay (Rs.) 8,000 
Index of Rationalization 2.67 
Entry Pay (Rs.) 29,900 
Academic Level 12 
Rationalized Entry Pay (Rs.)1 79,800 
2 82200 
3 84700 
4 87200 
5 89800 
16 92500 
7 95300 
1 ee 98200 
Po | 101100 
10 104100 
11 107200 
12 110400 
13 113700 
14 117100 
15 120600 
16 124200 
17 127900 
18 131700 
19 135700 
20 139800 
21 144000 
22 148300 
23 152700 
24 157300 
25 162000 
26 166900 
27 171900 
28 177100 
29 182400 
30 187900 
31 193500 
32 199300 
33 205300 
34 211500 


हा are निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २०५/२०२०/सेवा-९ 


दिनांक ३ सप्टेंबर, २०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एडीआर - २०१९/प्र.क्र.१२४/तांशि ६ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००९२९१५०२२९४६०८ असा आहे. सदर शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


=Mal 


Sandesh ae 
Rajaram Utekar scenes 
(सं. रा. उतेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्य मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. वित्त विभाग (सेवा-९) व (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

७. कला संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. अधिष्ठाता, सर्व शासकीय कला महाविद्यालये. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी (ad) संचालकांमार्फत 

११. निवड नस्ती (तांशि ६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


